[= भूसंपादनाकरीता मंजूर 
असलेला निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन. 
गृह विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक:ःएलएनडी ०४११/प्र.क्र.१८३/पोल-७ 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक: १०/०४/२०१२ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांकःएलएनडी ०४११/प्र.क्र.१८३/पोल-७, दि. ८ जून, २०११ 


प्रस्तावनाः:- सन २०११-१२ च्या योजनेत पोलीसांच्या बांधकामासाठी 'भूसंपादन करण्याकरीता 
रु. ६.२६ कोटी इतका निधी मंजूर झालेला आहे. सदर निधीच्या ७५ % च्या मर्यादेत निधी वितरित 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली असून संदर्भिय शासन निर्णयान्वये रु. ४६९.५० लक्ष 
इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. यापैकी कासारशिरशी, ता.निलंगा, जि. लातूर येथील 
भूसंपादनाकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत यापूर्वीच निधी अदा केलेला असल्यामुळे संदर्भिय 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला रु. ९१.३० लक्ष इतका निधी पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना परत करण्यात आलेला आहे. सदर निधीचे पुनःवाटप करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- पोलीसांच्या बांधकामाकरीता भूसंपादन करण्यासाठी खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या कामांकरिता रुपये ९१.३० लक्ष (रु. एक्यान्नव लक्ष तीस हजार फक्त) इतक्या निधीचे 
खालीप्रमाणे पुनःवाटप करण्यात येत आहे. 
(रुपये लाखात) 
अ.क्र. | ह “कामांचे नांव क निधी | 
2) मौजे चांभार खिंड ता. महाड, जि. रायगड येथील भूसंपादन ६४,४५,९७२/- 
२) | पंतनगर, घाटकोपर वसाहतीमधील पोलीस ठाणे a निवासस्थानासाती | १४,४०,०००/- 
मळा आरक्षित भूखंडाचे भूसंपादनाकरिता oe 
३) सर्व्हे क्र. ५६ (पी) पोयसर, समतानगर, कांदिवली येथील पोलीस कळी 
L -_| विभागासाठी आरक्षित भूखंडाचे भूसंपादनाकरिता ___ 


एकूण ९११,३००००- 


2. उपरोक्‍त कामांकरिता निदेशित केलेली एकूण रक्‍कम रुपये रुपये ९१,३०,०००/- (रु. 
wags लक्ष तीस हजार फक्‍त) संबंधितास अदा करण्यास पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. पोलीसांच्या बांधकामाकरीता भूसंपादन करण्यासाठी होणारा खर्च "४०७०, इतर 
प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च (००)८०० इतर खर्च (००) (०७), पोलीसांकरीता भूसंपादन व 
इमारतीच्या बांधकामावरील खर्च (४०७० ०१४२) योजनांतर्गत/दत्तमत, ५३ मोठी बांधकामे" या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षाकरिता यापूर्वीच मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
'मागविण्यात यावा. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ला are) } 


र es i) रर 
( वि. शा. घाटगे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, 
वरळी, मुंबई. 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 


महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
पोलीस अधीक्षक, रायगड 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

निवडनस्ती -पोल-७, 


